महिला व बाल विकास विभाग (ge) तसेच 
विभागांतर्गत असलेली क्षेत्रीय कार्यालये यांचे 
मार्फत कार्यरत असलेली ४ संकेत स्थळांचे 
परिरक्षण तसेच १ संकेत स्थळ नव्याने विकसित 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०२१/प्र.क्र. ३२/का.०१ 
नविन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२/०९/२०२१. 


वाचा:-१. NICS! यांचा लि. यांचा दि. १७.१२.२०२० रोजीच्या ई-मेल द्वारे सादर प्रस्ताव. 
2. NICSI यांनी दि. ११.०२.२०२१ रोजीचे देयक. 


प्रस्तावना:- 


महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. 
करीता संगणकीकरण / ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता संगणक 
विषयक प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी विभागाच्या दिनांक २४ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. विभागामार्फत तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांकडून 
राबविण्यात येणाऱ्या योजना तसेच विविध कार्यक्रमांसाठी काढण्यात येणाऱ्या निविदा यांची माहिती 
सामान्य जनतेपर्यंत पोहचावी तसेच माहितीचे सनियंत्रण करण्यासाठी विभागांतर्गत ४ संकेत स्थळे 
कार्यरत असून त्याचे परिरक्षण तसेच १ संकेत स्थळाची नव्याने विकसित करावयाचे आहे. त्यानुसार 
महिला व बाल विकास विभाग तसेच विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज ऑनलाईन करणे, 
महिती संकलित करणे, माहितीचे सनियंत्रण करण्याच्या अनुषंगाने ४ संकेत स्थळांचे परिरक्षण व १ संकेत 
स्थळ नव्याने विकसित करण्यासाठी च्या NICS! या शासकीय संस्थेमार्फत संदर्भ क्र.१ मधील प्राप्त 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच संदर्भ क्र.२ नुसार संकेतस्थळ परिरक्षण व विकसन यासाठी 
आवर्यक असलेल्या एकूण रु.३६,८९,८००/-(रु.छत्तीस लाख एकोणनव्वद हजार आठरी/-) इतक्या 
रकमेपैकी ४०% च्या प्रमाणात म्हणजेच रु.१४,७५,००० (रु.चौदा लाख पंचाहत्तर हजार ) इतका निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र. ३२/का.०१ 


शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभाग तसेच विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज ऑनलाईन 
करणे, महिती संकलित करणे, माहितीचे सनियंत्रण करण्याच्या अनुषंगाने ४ संकेत स्थळांचे परिरक्षण व 
१ संकेत स्थळ नव्याने विकसित करण्यासाठी च्या NICS! या शासकीय संस्थेमार्फत प्राप्त पुढील 
प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | बाब रक्कम (रुपये) 

fa. | , Cost for Development of 5 Websites रु.१८,२७,१६७/- 
२. Annual Maintaince Support रु.१,८२,(७१६/- 
ee Security Audit And GIGW Compliance B.8 92, 400/- 

Charges for all Web Portals 

8. NICSI Administration Charges (7%) रु.२,०४,५६६/- 
षु. GST (18%) रु.५,६२,८५१/- 
&. एकूण रु.३६,८९,८००/- 


३. तसेच ४ संकेत स्थळांचे परिरक्षण तसेच १ संकेत स्थळाची नव्याने विकसन असे एकुण ५ संकेत 
स्थळांसाठी एकूण रु.३६,८९,८००/-(रु.छत्तीस लाख एकोणनव्वद हजार आठरऱो/-) इतक्या रकमेपैकी 
४०% च्या प्रमाणात म्हणजेच रु.१४,७५,००० (रु.चौदा लाख पंचाहत्तर हजार ) इतका निधी NICSI 
संस्थेच्या खाते क्र. NICSIP200185WDM मध्ये जमा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

४. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक <-२, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा (02) 
ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प, (०१)(०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च (२२५१ 
०८७५) अंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

२. सदर झासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९०२१५१३५९८६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VARUDKAR MAHESH 


ASHOKRAO 


(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र. ३२/का.०१ 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री (महिला व बाळ विकास) मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 

. मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


सह/उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), मुंबई. 
११.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१२.कक्ष अधिकारी-अर्थसंकल्प शाखा, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


१३.कक्ष अधिकारी-रोख शाखा, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१४.निवडनस्ती-का१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


